ग्रामीण रुग्णालय वाशी जि.उस्मानाबाद 
येथील ट्रामा केअर सेंटर बांधकामाचे 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्र क्रमांकः प्रशामा-२०२३/ प्र.क्र.१६०/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मंत्रालय, मुंबई. 
दिनांक: २५ जानेवारी, २०२४. 


वाचा :- 
शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.प्रशामा-२०२३/प्र.क्र.१६०/आरोग्य-४, दिनांक 
१९.०६.२०२२. 

शासन शुध्दीपत्र :- 


उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.३ मधील “मागणी क्रमांक- एच-८, “मुख्य 
लेखाशिर्ष - ४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, ०२ - ग्रामीण आरोग्य 
सेवा (वैद्यकीय सहाय्य), ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ०४-सार्वजनिक आरोग्य,१०४-सामुहिक आरोग्य 
केंद्र, (००) (०१)- मोठी बांधकामे (४२१० ०३९१), ५३ - मोठी बांधकामे” 

या मजकूर व आकड्यां ऐवजी 

“मागणी क्र.एच-८, मुख्य लेखाशिर्ष ४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील 
भांडवली खर्च, ०२-ग्रामीण आरोग्य सेवा, १०४- सामुहिक आरोग्य केंद्र, (००) (०४) मोठी बांधकामे 
(हुडकोकडील कर्जे) (कार्यक्रम) (४२१० ३२३८), ५३- मोठी बांधकामे” असा मजकूर व आकडे वाचावेत. 
०२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०१०२१२००३७४५१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. ता ताता 

NEELAM (त 


DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a9bbc429d62201a67249f7 


G | R| S H Qe60acdfadbff901 fbbbf45cc393dbd 
6aa91fbd6ca, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
seriaINumber=81E4E52421D72A2A 


SA N GWA | E32DF6C7D06ABB4E6A7B5820C3A 
929F328AD6CODCA4F38C7, 
cn=NEELAM GIRISH SANGWAI 
Date: 2024.01.25 17:41:26 +05'30' 


(नीलम संगवई) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल १/२, महाराष्ट्र ( लेखा व लेखापरिक्षा) / लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य भवन, मुंबई. 
३. संचालक,आरोग्य सेवा-२,पुणे 


शासन शुध्दीपत्रक HATH: प्रशामा-२०२३/प्र.क्र.१६०/आरोग्य-४ 


. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 

. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), पुणे. 

. उपसंचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळ मंडळ HR, A. 

. जिल्हा शल्य चिकित्सक, उस्मानाबाद. 

९. 


वैद्यकीय अधिक्षक,उपजिल्हा रुग्णालय , उस्मानाबाद. 


१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, उस्मानाबाद. 
११.निवडनस्ती( आरोग्य-४), सा.आ.वि. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


